महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन 
शाखा) या संवर्गातील शिक्षणाधिकारी व 
तत्सम या पदावरील अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-०९ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- १. शा.शि. व क्री.विभाग शा.नि. संकिर्ण-३९०४/प्र.क्र.१०३/१३/प्रशा-२, दिनांक १३.०६.२०१३ 

२. शा.शि. व क्री.विभाग, शा.नि. क्र.ससेप्र-४३०२/प्र.क्र.9०/१३/प्रशा-२, दिनांक ०८.०८.२०१३ 

३. आयुक्त शिक्षण यांचे पत्र क्र. आस्था-आ/टे.क्र.१०६/परि.काळा/गट-अ/२०१७/४६८४, 

दिनांक ०६.१०.२०१७ 

प्रस्तावना : 

उपरोक्त वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील दिनांक १३.०६.२०१३ च्या शासन निणयान्वये सरळसेवेने 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवारांची महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ संवर्गात 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर दिनांक ०१.०७. २०१३ पासून नियुक्‍ती देऊन पायभूत प्रशिक्षण देण्याचा 
निर्णय घेण्यात आला होता. प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांना दिनांक ०८.०८.२०१३ च्या शासन 
निर्णयान्वये शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर पदस्थापना दिली आहे. त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांची 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
आयुक्त (शिक्षण) यांनी त्यांच्या दिनांक ०६.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये शिक्षणाधिकारी पदावरील अधिकाऱ्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. पायाभूत प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण 
करणाऱ्या व झासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांचा परिविधीन कालावधी पूर्ण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने 
पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय: 

शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार परिविक्षाधीन कालावधीच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या, उपरोक्‍त 
वाचा येथे नमूद अ.क्र.१ येथील दिनांक १३.०६.२०१३ च्या शासन निणयान्वये सरळसेवेने महाराष्ट्र शिक्षण 
सेवा (प्रशासन शाखा) गट-अ संवर्गात शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर कार्यरत सोबतच्या प्रपत्रामध्ये 
नमूद अधिकाऱ्यांचा त्यांच्या नावासमोर रकाना क्र. ७ मध्ये नमूद दिनांकास परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्यात येत असून रकाना क्र. ८ मध्ये नमूद दिनांकास त्यांची सेवा पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/प्रशा-२ 


२. परिविक्षाधीन पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक वेतनवाढी देण्यात याव्यात. तसेच संबंधितांच्या 
सेवापुस्तकात याची नोंद घेण्यात यावी. 

3: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०१०९१४५२११६४२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. cae 


Ravindra 


=Mahi J 
2.5.4.20=fd5fc4fce56732e6657dca817ae6ee 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Pralhad Ate emma 


(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


>] 
al 
ae) 


आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राद्वारे) 

सर्व शिक्षण संचालक. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
विभागीय शिक्षण उपसंचाकळलक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

संबंधित अधिकारी ( आयुक्त शिक्षण यांचे कार्यालया मार्फत) 
निवडनस्ती 


AN AD 


<00 SC 


S ०८ 
na So YT <->- Th > Trl Orel 


८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/प्रश्ञा-२ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- पकास-२४१७/प्र.क्र.३०५/प्रशा-२, दिनांक ०९जानेवारी, २०१९ सोबतचे प्रपत्र 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे । शासन सेवेत | शासन सेवेत | रकाना ४ मधील | परिविक्षा रकाना ६ मधील  । परिविक्षाधीन कालावधी 
नांव नियुक्तीच्या । प्रथम रुजू | दिनांकानुसार | कालावधीत कारणांमुळे समाधानकारक पूर्ण 
आदेशाचा झाल्याचा परिविक्षाधीन | घेतलेल्या एकूण | वाढलेला केल्यामुळे शासन सेवा ज्या 
दिनांक दिनांक कालावधी पूर्ण | अजिंत/परिवर्तीत | परिविक्षाधीन दिनांकापासून पुढे चालु 
होण्याचा रजा इ. एकूण ।कालावधी पूर्ण ठेवावयाची आहे तो 
दिनांक कालावधी होण्याचा दिनांक = | दिनांक. 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 
7 श्रीमती वंदना | शा.शि.व .वि. | 09.09.2093 | 30.0§.2094 ४५ दिवस १४.०८.२०१५ १५.०८.२०१५ 
नारायणराव | संकिर्ण-३९०४/ 
वाहूळ  । प्र.क्र.१०३/१३/ 
प्रशा-२, दिनांक 
१३.०६.२०१३ 
Ravindra : 
Pralhad Ate: ana 
(र. प्र.आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


